RNI No . MAHBIL / 2009/ 31745 
Reg. No. MCS/175/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक १६ ] 


मंगळवार, मार्च २१ , २०१७/ फाल्गुन ३०, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

आदिवासी विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० मार्च २०१७ 


अधिसूचना 
क्रमांक आसेपु. २०१५ / प्र.क्र . ०४ / का -१४ . - दिनांक २० मार्च, २०१७ अन्वये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सन २०१५ - १६ व सन १९१६ 
१७ या दोन वर्षांकरिता शासन खालील व्यक्तींना / संस्थांना त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासींच्या कल्याणाकरिता /विकासाकरिता 
सातत्याने मौलिक कार्य केल्याबद्दल “ आदिवासी सेवक "/ " आदिवासी सेवा संस्था यांना हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करीत आहे : 

सन २०१५ - १६ व सन २०१६ - १७ या दोन वर्षांकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थीची नावे . 
अनुक्रमांक आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थीची नावे 

पत्ता 


श्री . गायकवाड प्रमोद गोपाळराव 


our 


mp 


3 


श्री . रावले रमेश एकनाथ 
श्री. साळवे बापुराव बजरंग 
डॉ. टाटीया कांतीलाल मांगीलाल 
श्रीमती भोये सरस्वती गंगाराम 
श्री . डोके लक्ष्मण सोमा 
श्री . वनगा हरेश्वर नथु 
श्री . पादीर मनोहर गण 
श्री . नरे रामेश्वर सिताराम 


सिलीकॉन विला, प्लॉट नं . ९, अभ्युदय कॉलनी, शहीद सर्कलजवळ , 
गंगापूर रोड , नाशिक . 
शिवाजीनगर , कळवण , ता . कळवण, जि . नाशिक 
मु . पो. पिंपळगांव, ता . कोपरगांव, जि . अहमदनगर 
मेनरोड , शहादा, ता. शहादा , जि . नंदुरबार 
मु . पो. विक्रमगड, ता. विक्रमगड, जि . पालघर 
प्रगती प्रतिष्ठान, तेंडुलकर स्मृती, पेट्रोल पंपासमोर, जव्हार , जि . पालघर 
मु . डहाणु आगर ( मारुती मंदिराजवळ ) डहाणू, जि . पालघर 
मु . लोभेवाडी , पो . पाथरज , ता . कर्जत , जि . रायगड 
मौजे करंजाडी, ता . महाड, जि . रायगड 
वाडा राधिकानगर , स्वयंवर मंगल कार्यालय रोड, नांदेड 


9 


0 


० 


श्री . देशमुख भगवान माणिकराव 


० 


भाग एक -( म. उ.वि .) - २५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, मार्च २१, २०१७ / फाल्गुन ३०, शके १९३८ 


( १ ) 


( २ ) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


श्रीमती उपाध्ये पुर्णिमा शोभानाथ 
श्री. देशपांडे सुनिल गुणवंत 
श्री. घोटेकर सदाशिव डोमा 
श्री. नवले सुखदेव नारायण 
श्री. सलामे राजाराम नवलुजी 
श्री . पिंपरे प्रमोद शंकरराव 


मु . पो . गारखेडा, ता . अचलपूर, जि . अमरावती 
मु . लवादा , पो . दुरी, ता. धारणी, जि . अमरावती 
मु . पो. सरपधरी, ता . कळंब, जि . यवतमाळ 
मु . पो . कारकिन, ता . पैठण, जि . औरंगाबाद 
मु . म्हैसुली, पो . धोनाडी, ता . देवरी, जि . गोंदिया 
शिवाजी कॉलेजच्या मागे, रामनगर वार्ड, जि . गडचिरोली 


सन २०१५ - १६ व सन २०१६ -१७ या दोन वर्षांकरिता आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कारार्थीची नावे. 


अनुक्रमांक 


पत्ता 


आदिवासी सेवा संस्थांची नावे 

( २ ) 


( ३ ) 


ता . मंचर, जि . पुणे 
भालीवली, पो . खानिवडे. ता . वसई, जि . पालघर 


0 


शाश्वत संस्था, मंचर, जि . पुणे 
विवेक रुरल डेव्हलपमेंट सेंटर संचलित 
राष्ट्र सेवा समिती, ग्रामविकास केंद्र , 
वसई, जि . पालघर . 
डॉ . हेडगेवार सेवा समिती, नंदुरबार 
आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, कुरखेडा , 
जि . गडचिरोली . 
वनवासी कल्याण आश्रम , महाराष्ट्र प्रदेश 
सुयश चॅरिटेबल ट्रस्ट, पुणे 
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी संचलित 
राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा , 
कासार आंबीवली, ता . मुळशी , जि . पुणे. 


ता . जि . नंदुरबार 
मु . कुरखेडा , ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली 


< 


m 


वनवासी कल्याण आश्रम , महाराष्ट्र प्रदेश नाशिक 
सदाशिव पेठ , पेठ, जि. पुणे 
मु . कासार आंबीवली, ता . मुळशी, जि. पुणे 


6 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रभाकर गावडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


